महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद या कार्यालयासाठी स्वीय प्रपंजी 
खाते उघडण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.१२०/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८.११.२०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः वक्फ २०१५/प्र.क्र.१४२/कार्यासन-४, 
दि.३ ऑगस्ट, २०१६ 
2) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः वक्फ २०१५/प्र.क्र.१४२/कार्यासन-४, 
दि.१ ऑगस्ट,२०१७ 
3) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. २०१९/ 
म.रा.वक्‍्फ.न्या./आस्था/४५७, दि. १६ ऑगस्ट, २०१९ 
प्रस्तावना 
वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ८३ च्या पोट कलम (४) मधील सुधारित तरतुदींनुसार संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी सुधारित आस्थापना मंजूर करण्यात 
आलेली असून संदर्भ क्र.२ येथील दि.१ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन अधिसूचनेन्वये, त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील दि.१६.०८.२०१९ च्या 
पत्रान्वये अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने सदर न्यायाधिकरणाकरिता स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या न्यायाधिकरणाकरिता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या न्यायाधिकरणाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या 
रकमांसाठी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


1) The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit 

ii) |The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 

ili) The amount related Waqf claims, Wagqf disputed rent amount, 
penalties, amount received through appeal, amount collected from 
litigants pertaining to claim petition only is to be credited to this PLA. 

iv) Amount deposited by the litigants may be refunded as per orders of the 
tribunal. 

v) No revenue receipts/Revenue expenditure transactions shall be booked 
in this PLA. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.१२०/का-४ 


Vi) 


Vii) 


viii) 


Either on quarterly or monthly basis, balance in this PLA shall be 
reconciled by the Tribunal Court. 

All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this 
PLA 

The A.G.(A&E) II, Nagpur will issue an authority to open PLA on 
receipt of Govt. order. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६२/२०१९/कोषा-प्रशा-५, दि.११.१०.२०१९, 


आणि महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ No.TM/ Ch.2/ 
UOR/MDD/2019-20/791, दि.१३.११.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२८१२४९५२६४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ee Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 

T U ५ h a [| D | | | p Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e7e9706be693397ead1 1 bd0e0b8fbaec45488529c8b57 
466dbf3e7c095089c08, 


serialNumber=b88babb31cb2c1163b5a1e41e86d809272fea9148 
a h (0 14734600d0b42642848c06f, cn=Tushar Dilip Rathod 


Date: 2019.11.28 12:57:32 +05'30' 


(तुषार दि.राठोड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


मा.महाप्रबंधक मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
उपसचिव (कोषा-प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
ष्‌. 


स्वीय सहाय्यक प्रधान सचिव/सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


